शासन निर्णय : 


प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना सन २०२२-२३ 
अंतर्गत कोल्हापूर जिल्ह्यातील मौजे वडगाव, ता. 
कागल येथील श्री. भैरवनाथ मंदिर देवालय 
परिसरातील विकास कामांची प्रशासकीय मान्यता 
पुन:स्थापित करुन त्या ऐवजी प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आलेल्या नवीन कामांना पुढील कार्यवाही 
करण्यास स्थगिती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 

शासन निर्णय क्रमांक बैठक २०२३/०७/प्र.क्र.१९५(भाग-१)/पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २८ जून, २०२३. 


१) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीएस २०१०/०८/ 


प्र.क्र.४६३/ पर्यटन, दिनांक ०४.११.२०१०. 

२) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस 
२०२२/०६/प्र.क्र.३९२/पर्यटन, दिनांक : २८ जून, २०२२. 

३) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस 
२०२२/०८/प्र.क्र.४३९/पर्यटन, दिनांक : १४ डिसेंबर, २०२२. 

४) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस 
२०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन,दिनांक : २१ मार्च, २०२३. 

५) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग शासन निर्णय क्रमांक बैठक 
२०२३/०७/प्र.क्र.१९५/पर्यटन, दिनांक : १३ जून, २०२३. 


पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन योजनेंतर्गत सन २०२२- 
२३ मध्ये संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन निर्णय, दिनांक २८ जून, २०२२ अन्वये कोल्हापूर जिल्ह्यातील 
खालील तक्ता “अ” मध्ये नमूद केलेल्या कामांसाठी रुपये ४०८.९९ लक्ष एवढ्या रकमेस प्रशासकीय 
मान्यता देऊन संदर्भ क्रमांक ३ येथील शासन निर्णयान्वये रुपये ३१.८० लक्ष व संदर्भ क्रमांक ४ येथील 
शासन निर्णयान्वये स्थगिती उठवून रुपये १२२.६९ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 


तक्ता “अ (रुपये लक्षात) 
मुळ शासन कामे शासन निर्णय 
निर्णयातील प्रशासकीय | दि.२१.०३.२०२३ 
अ.क्र. मान्यता । अन्वये वितरीत 
केलेली रक्‍कम 
शिक ट्क २ 3 8 
१७) कोल्हापूर | मौजे वडगाव, ता. कागल येथील श्री. भैरवनाथ 
मंदिर देवालय परिसरातील विकास कामे 
॥- Sa मौजे वडगाव, ता. कागल येथील श्री. भैरवनाथ | ९८.९९ १२२.६९ 


शासन निर्णय HATH: शासन निर्णय क्रमांक लिहा 


मंदिर देवालय परिसरात संरक्षण भिंत 

२ मौजे वडगाव, ता. कागल येथील श्री. भैरवनाथ 
मंदिर देवालय परिसरात पालखी मार्ग व पेव्हिंग | ७९.९९ 
ब्लॉक बसविणे 

३ मौजे वडगाव, ता. कागल येथील श्री. भैरवनाथ 
मंदिर देवालय परिसरात बंदिस्त गटार बांधणे 

४ मौजे वडगाव, ता. कागल येथील श्री. भैरवनाथ 
मंदिर देवालय परिसरात पार्किंग व वाहनतळ 

4 मौजे वडगाव, ता. कागल येथील श्री. भैरवनाथ 
मंदिर देवालय परिसरात प्रदक्षिणा मार्ग व| ४९.९९ 
पोहोच रस्ता करणे 

६ मौजे वडगाव, ता. कागल येथील श्री. भैरवनाथ 
मंदिर देवालय परिसरात प्रसाद मंडप सुधारणा | २९.९९ 
करणे 

७ मौजे वडगाव, ता. कागल येथील श्री. भैरवनाथ 
मंदिर देवालय परिसरात खडी भैरीकडे | ४९.९९ 
जाणारा रस्ता करणे 


४९.९९ 


४९.९९ 


एकूण | ४०८.९९ १२२.६९ 


वरील तकक्‍्ता- “अ” मधील कामे संदर्भ क्रमांक ५ येथील शासन निर्णयामधील परिच्छेद- अ अन्वये रद्द 
करण्यात येऊन सदर कामांऐवजी खालील THA- “ब” येथे नमूद केलेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता 
देऊन पुर्वी वितरीत केलेला रुपये १२२.६९ लक्ष निधी समप्रमाणात खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली 
आहे :- 


ada “ब* 
अ.क्र. कामे प्रशासकीय 
मान्यता (रुपये 
लक्षात) 
"७:९६ २ 3 


q  । पर्यटन नृसिहवाडी येथे पर्यटकांना कृष्णा पंचगंगा संगम, कुरुंदवाड घाट व 
खिद्रापूर नौकाविहार करण्यासाठी विविध आसने, बोटी खरेदी करणे व सोयी | १००.०० 
सुविधा पुरवणे, ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर 

२ | पर्यटन तिर्थक्षेत्र उदगीर येथे पर्यटकांना मुलभूत सुविधा पुरविणे, पार्किंग व्यवस्था 


व परिसर सुशोभिकरण करणे व सोयीसुविधा पुरविणे. pee 
३ | पर्यटन क्षेत्र अतिग्ने येथील शाहूकाळीन गांवतळाव सुशोभिकरण करणे व 
धा पुरवणे 400,00 
सोयीसुविधा पुरवणे 
४ | ght येथे पर्यटकांना पार्किंग व्यवस्था /परिसर सुशोभिकरण व मुलभूत सुविधा १ 


पुरविणे, ता. शाहूवाडी 

५ | पन्हाळा ते पावनखिड येथे पर्यटकांसाठी जागोजागी प्रसाधनगृहे , निवारा होड, 
महिलांसाठी चेजींग रुम पिण्याच्या पाण्याची सुविधा व मुक्कामाची ठिकाणी | १००.०० 
सभागृह बांधणे व सोयीसुविधा पुरविणे 


एकूण | ४०८.९९ 


शासन निर्णय HATH: शासन निर्णय क्रमांक लिहा 


अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर यांच्या दि.२२.०६.२०२३ व जिल्हा 
नियोजन अधिकारी, कोल्हापूर यांच्या दि.२७.०६.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये प्राप्त अहवालानुसार तक्ता “अ 
मधील ७ कामांपैकी ५ कामे १००% पुर्ण असुन इतर २ कामे ७५% पुर्ण असल्याने त्यांची देयके अदा करणे 
आव्यक आहे. त्यामुळे ती रद्द करुन त्या ऐवजी नवीन कामांना प्रशासकीय मंजूरी देणे योग्य होणार नसल्याने 
तक्ता “ब” मधील संदर्भ क्रमांक ५ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या नवीन 
कामांना या शासन निर्णयाद्वारे पुढील कार्यवाही करण्यास स्थगिती देण्यात येत असून संदर्भ क्रमांक २ येथील 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या तक्ता “अ” मधील मौजे वडगाव, ता. कागल, जि. 
कोल्हापूर येथील श्री. मैरवनाथ मंदिर देवालय परिसरातील विकास कामांची प्रशासकीय मान्यता पुन:स्थापित 
करण्यात येत आहे. तसेच संदर्भ क्रमांक ४ येथील शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला रुपये १२२.६९ 
लक्ष इतका निधी मौजे वडगाव, ता. कागल, जि. कोल्हापूर येथील श्री. मैरवनाथ मंदिर देवालय परिसरातील 
विकास कामांसाठी खर्च करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे परवानगी देण्यात येत आहे. 


०२. उपरोक्त कामांबाबत इतर अटी व शार्ती संदर्भाधिन शासन निर्णयाप्रमाणेच लागू राहतील. 


०३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०६२८१४३०३६१५२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


MADAN 
GIRJU SONDE 


(मदन सोंडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 


२. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 2, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
३. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेख), मुंबई. 

४. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर. 

६. जिल्हा नियोजन अधिकारी, कोल्हापूर. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर. 


८. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शासन निर्णय क्रमांक लिहा 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


